जळगांव जिल्ह्यातील अमळनेर व पारोळा 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण जळगांव 
जिल्ह्यातील अमळनेर व पारोळा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१० आगॅस्ट, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/७८५/२०२०, दि.२५/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील अमळनेर व पारोळा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते Tula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी । क्रमांक 
(कि.मी.) 

7 . | मांडळ जवखेडा अनोरा आर्डी | इतर जिल्हा | (०/००ते 8/200) २७.०० | प्रमुख 
पिंपळे खु. पिंपळे बु .मंगरूळ | मार्ग८४ ।९.२००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
शिरूड कावपिंप्री ते प्रजिमा ४९ला इतर जिल्हा | २३/८०० ४१7६०० मार्ग-१२९ 
मिळणारा रस्ता. मार्ग ७९ ।१७.८०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


हेडावे रढावण चिखळोद खु. | इतर जिल्हा | (०/००ते 23/400) २३.५०० | प्रमुख 
शेवाळे खु. शेवाळे बु. धाबे SAT | मार्ग७६ । 23.400 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
हिरापुर ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र ६ . मार्ग-१३० 
ला मिळणारा रस्ता. 
एकूण ५०.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५०.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३५९५.२५-- 
५०.५००) म्हणजेच ३६४५.७५० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
५०.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१२४६.२५-५०.५००) म्हणजेच ११९५.७५० कि.मी. इतकी 
होईल. 


प. उपरोक्त रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणुन दर्जोन्नती करण्याबाबतचे दि.२०/०७/२०१६ च्या 
शासन परिपत्रकामधीलळ निकष पूर्ण करीत आहेत व मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक यांनी सदर प्रस्तावास शिफारस केलेली आहे. तरी उपरोक्त रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्यास हरकत नसावी. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८१११७३०३७०११८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
rashant Dia IN cenveoceian आणन 
Department, = , harashtra, 
a re 2.5.4.20=2b 1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
V | n a ya k fa 0 Pp a t | | 505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2021.08.11 17:38:48 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


